महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः HAT - १११८/प्र.क्र.०१/१४-ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: ०९ ऑक्टोंबर, २०१८ 


वाचा :- सा.प्र.ववि.शा.आ.क्र.बदली २०१८/प्र.क्र.९२९/१४ अ, दिनांक ०६.०६.२०१८ 


शासन आदेशा 


श्री. रा.शं.अलकुंटे, कक्ष अधिकारी, महसूल व वन विभाग यांची प्रशासकीय कारणास्तव 


संदर्भाधीन दिनांक ०६.०६.२०१८ च्या आदेशान्वये सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागातील पणन या 
उपविभागासाठी बदली करण्यात आली आहे. या आदेशान्वये श्री. रा.शं.अलकुंटे, कक्ष अधिकारी यांची 


सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागामध्ये झालेली बदली रद्द करण्यात येत आहे. 


2. 


सदर झासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१००९१५४७१६०४०७ असा आहे. हा BAe 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Gajanan Bhimrao Gurav a 
(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


श्री. रा.शं.अलकुंटे, कक्ष अधिकारी, महसूल व वन विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 


अ.मु.स./प्रधान सचिव /सचिव, महसूल व वन विभाग/ सहकार, पणन व gare विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. (संबंधित मंत्रालयीन विभागांमार्फत) 

सह सचिव/ उप सचिव (आस्थापना), महसूल व वन विभाग/ सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 

आहरण व संवितरण अधिकारी, महसूल व वन विभाग/ सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. (संबंधित मंत्रालयीन विभागांमार्फत) 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

कक्ष अधिकारी (का.१४अ), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

निवड नस्ती / संग्रहार्थ. 


